स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अंतर्गत वैयक्तिक 
घरगुती /सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालय 
(IHHL/CT/PT & AT) साठीच्या खर्चा करीता सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०२३/०॥१७२१०४७/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : - 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.७३/नवि-३४, दि. १५ जुले, २०२२. 

. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 

. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३. 

. केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक F. No. १/५/२०२२-881/-| 
(Computer No. E - ९१२२४४४), दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३. 


Cc “७ A -0 


प्रस्तावना :- 

देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व चांगले 
आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व वैधानिक sexi स्वच्छतेची आणि या शहरामधील 
नागरिकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान 
(नागरी) २.०” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भ १ अन्वये "स्वच्छ 
महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०" राबविण्यात येत आहे. 


२. संदर्भ ४ येथील दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाने २५% अनुज्ञेय हिस्यानुसार 
रुपये ४०,९५,००,०००/- (रुपये चाळीस कोटी पंच्याण्णव लाख फक्‍त) एवढा निधी राज्यास वितरीत HoT आहे. सदर 
निधी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः 
केंद्र शासनाकडून संदर्भ ४ येथील पत्रानुसार स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वापरलेल्या 


पाण्याचे व्यवस्थापन घटकांसाठी वितरीत केलेला निधी तसेच त्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा वितरीत 
करण्यास पुढीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये) 
वक नागरी स्थानिक स्वराज्य तत तत Pare एकूण 
क्र. गाण ल केंद्र शासन हिस्सा ज्य शासन हिस्सा एकूण 
संस्थाना पहिला हप्ता 

(| महानगरपालिका १८,२२,००,०००/- २७,०४,७४,०००/- ४५,२६,७४,०००/- 
नगरपरिषदा १८,७५,५०,०००/- । २७,८४,१६,०००/- ४६,५९,६६,०००/- 
नगरपंचायती ३,९७,५०,०००/- ५,९०,१०,०००/- ९,८७,६०,०००/- 
एकूण ४०,९५,००,०००/- ६०,७९,००,०००/- १०१,७४,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/०७॥७२१०४७/नवि-३४ 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन (SwWM) प्रकल्पांसाठी पहिल्या 
हप्त्यासाठी केंद्र शासनाचे रुपये ४०,९५,००,०००,/- (रुपये चाळीस कोटी पंच्याण्णव SRI फक्त) व त्या प्रमाणात 
राज्य शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा म्हणजेच रुपये ६०,७९,००,०००/- (रुपये साठ कोटी एकोणऐंशी लाख फक्त) असे 
एकूण रुपये १०१,७४,००,०००/- (रुपये VHA एक Hcl PME लाख फक्त) एवढा निधी खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात येत असून सदर खर्च 
वितरीत केलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला निधी रूपये 

ओ महानगरपालिका 

| मागणी क्र. एफ-०२, २२१७- नगर विकास, Co सर्वसाधारण, 999] १८,२२,००,०००/- 


महानगरपालिकांना सहाय्य, ०३ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०, (०३) 
(09) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती 
/सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालयासाठी महानगरपालिकांना 
सहाय्य (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (22178007) 


२ मागणी क्र. एफ-०२, २२१७- नगर विकास, Co सर्वसाधारण, १९२१ २७,०४,७४,०००/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, ०३ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०, (०३) 
(02) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती 
/सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालयासाठी महानगरपालिकांना 
सहाय्य (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (22178016) 


बो नगरपरिषद 


हि मागणी क्र. एफ-०२, २२१७- नगर विकास, ८० सर्वसाधारण, १९२ १८,७५,५०,०००/- 

नगरपरिषदांना सहाय्य, ०१ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०, (०१) (०१) 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती 
/सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालयासाठी नगरपरिषदांना सहाय्य 
(केंद्र हिस्सा), (कार्यक्रम) (22178061) 


२ मागणी क्र. एफ-०२, २२१७- नगर विकास, Co सर्वसाधारण, 982) २७,८४,१६,०००/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, ०१ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०, (०१) (०२) 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती 
/सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालयासाठी नगरपरिषदांना सहाय्य 
(राज्य हिस्सा), (कार्यक्रम) (22178072) 


को नगरपंचायत 


हि मागणी क्र. एफ-०२, २२१७- नगर विकास, co सर्वसाधारण, 983] ३,९७,५०,०००/- 
नगरपंचायातींना सहाय्य, ०१ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०, (09) 
(09) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती 
/सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालयासाठी नगरपंचायतींना सहाय्य 
(केंद्र हिस्सा), (कार्यक्रम) (22178123) 


२ मागणी क्र. एफ-०२, २२१७- नगर विकास, co सर्वसाधारण, 983] ५,९०,१०,०००/- 
नगरपंचायातींना सहाय्य, ०१ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०, (09) 
(02) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती 
/सामूदायिक/सार्वजनिक व आकांक्षी शौचालयासाठी नगरपंचायतींना सहाय्य 
(राज्य हिस्सा), (कार्यक्रम) (22178132) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/०७॥७२१०४७/नवि-३४ 


३. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे देयक तयार 
करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित करून घ्यावा. 
आहरित करण्यात आलेला निधीचे वितरण नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांनी करावी. 


४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023 
अन्वये तसेच, वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक ०८ डिसेंबर, 2023 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०७१५३०४०४१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7aceaac3251¢7d1ded31ff1 
V E N KTE S H b6e1a88d86b600c6bd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B 
730CB9118407ECAB6A27C67C4C, cn=ANIRUDDHA VENKTESH 
JEWLIKAR an 
Date: 2024.02.07 15:36:26 +05'30" 
(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, वित/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
६. उप सचिव (नवि-३४/नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१०. मुख्य निवासी लेखा परिक्षा, मुंबई 
११. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


